महाराष्ट्र शासन 
सामान्य प्रशासन विभाग 
शासन आदेशा क्रमांकः कअनि-१११९/प्र.क्र.५७/१४-ब 
मादाम कामा मार्ग, हुतात्मा राजगुरू चौक, 
मंत्रालय, मुंबई - ४०० ०३२. 
दिनांक: ०३ सप्टेंबर, २०१९ 


आदेडा 
विधान सभा सार्वत्रिक निवडणूक २०१९ करिता मुख्य निवडणूक अधिकारी कार्यालय, सामान्य प्रशासन 
विभाग (कार्यासन क्र.३३) (निवडणूक शाखा) साठी काही अतिरिक्‍त अधिकारी/कर्मचाऱ्यांची आव्यकता आहे. 
त्याकरिता खालील नमूद कक्ष अधिकाऱ्यांच्या सेवा तात्पुरत्या स्वरुपात (विधानसभा निवडणूकीची प्रक्रिया पूर्ण 
होईपर्यंत) उपलब्ध करुन देण्यात येत आहेत :- 


अ.क्र कक्ष अधिका-याचे नाव सध्याचा विभाग 
| 9 | श्री.दि.तु.खरात गृह विभाग 
२ श्री.वि.पो.थोरात महसूल व वन विभाग 
3 श्री.मे.भि.नवार उद्योग, उर्जा व कामगार विभाग 
४ | श्री.सं.वि.काळभोर उद्योग, उर्जा व कामगार विभाग 
५_ | श्री.प्र.पु.राठोड गृहनिर्माण विभाग 


२. सदर आदेशाद्वारे करण्यात येत असलेल्या कक्ष अधिकाऱ्यांच्या नियुक्त्या ह्या तात्पुरत्या स्वरुपाच्या असून 
संबंधित अधिकाऱ्यांचे वेतन हे त्या-त्या विभागाकडूनच अदा करण्यात यावे. संबंधित अधिकाऱ्यांना त्या-त्या 
विभागांनी तात्काळ कार्यमुक्त करावे. कार्यमुक्त केल्यानंतर संबंधित कक्ष अधिकाऱ्यांनी मुख्य निवडणूक अधिकारी 
कार्यालय, सामान्य प्रशासन विभाग (कार्यासन क्र.३३) (निवडणूक शाखा) येथे रुजू व्हावे. 

सदर शासन आदेशा महाराष्ट्र शासनाच्या www.maharashtra.gov.in या संकेतस्थळावर उपलब्ध 
करण्यात आला असून त्याचा संकेताक २०१९०९०३१६०१४०८००७ असा आहे. हा आदेश डिजीटल स्वाक्षरीने 
साक्षांकित करुन काढण्यात येत आहे 

महाराष्ट्राचे राज्यपाल यांच्या आदेशानुसार व नावाने 


Digitally signed by Gajanan Bhimrao Gi 
Dl Of Mahi ht Gener. 
qganan Administration Department, postalCode=400032, st=Maharashi 
2.5.4.20=8a5b973b0795ae988a7c005050f9180a8021798a5c1ed41ad 
3 8a72725a47b4f0, 
Numb: 54b1 1b1ccbdc577d71dce3b313c3fef5dc2ad659e360 
Bhimrao Gurav/ a यल 
ite: 2019.09.03 16:08:58 +05'30' 
(ग. भि. गुरव) 
अवर सचिव, महाराष्ट्र शासन 


प्रति, 
संबंधित कक्ष अधिकारी (संबंधित मंत्रालयीन विभागामार्फत) 
प्रत, 


अ.मु.स./प्रधान सचिव/ सचिव, गृह विभाग/महसूल व वन विभाग/ उद्योग, उर्जा व कामगार विभाग/ 
गृहनिर्माण विभाग, मंत्रालय, मुंबई (संबंधित मंत्रालयीन विभागांमार्फत) 


शासन आदेश क्रमांकः कअनि-१११९/प्र.क्र.५७/१४-ब, दिनांक ०३ सप्टेंबर, 2098 


२) सह/उपसचिव (आस्थापना) गृह विभाग/महसूल व वन विभाग/ उद्योग, उर्जा व कामगार विभाग/ गृहनिर्माण 
विभाग, मंत्रालय, मुंबई (संबंधित मंत्रालयीन विभागांमार्फत) 

३) सह/उपसचिव (का.३३) सामान्य प्रशासन विभाग, मंत्रालय, मुंबई 

8) उपसचिव व सह मुख्य निवडणूक अधिकारी, सामान्य प्रशासन विभाग, का.क्र.३३, मंत्रालय, मुंबई 

५) निवडनस्ती/ संग्रहार्थ. 


पृष्ठ २ पैकी २ 


